“उद्योग उप संचालक (प्रशासन) गट-अ” 
या संवर्गाची दि.१.०१.२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/१८/प्र.क्र.०७/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ एप्रिल, २०२२. 


वाचा- १ शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.ज्येष्ठसू-२०२१/ 
७५/प्र.क्र.१७/उद्योग-३, दि.१३.७.२०२१ 
शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१.६.२०२१ 
३ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि.१३.७.२०२१ 
४ उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम 
ज्ये.सू./उ.उ.सं.(गट-आओ)/२०२२/अ-४३, दि.११.०१.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील अधिसूचनेतील नियम क्रमांक ५ (१ (i) प्रमाणे मागील 
कॅलेंडर वर्षात संबंधित संवर्गात थेट नियुक्‍ती किंवा नियमित अथवा तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी करणे व नियम ५ (२)() मागील कॅलेंडर वर्षाच्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीतील कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून उवर्रित कार्यरत कर्मचारी व तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीतील 
कर्मचारी यांची चालू वर्षाच्या दि.१ जानेवारीची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करावयाची आहे. 


२. उद्योगसंचालनालयाच्या आस्थापनेवर उद्योग उपसंचालक (प्रशासन) गट-अ या संवर्गात मागील कॅलेंडर 
वर्षात कोणताही अधिकारी नियुक्‍त झालेला नाही किंवा दि.१.१.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीतील कोणताही 
अधिकारी कार्यरत नाही. यास्तव सदर संवर्गाची दि.१.१.२०२२ ची ज्येष्ठता यादी "निरंक" आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११७३९४०६०१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra V 
Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


